प्रशिक्षण संस्थामधील प्रशिक्षकांना 
प्रशिक्षण भत्ता लागू करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र.०१/व्यय - ७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - ०२ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा : 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण - २०२० / प्र.क्र. ०१ / व्यय - ७, दि.२३/०९/२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक 


वरील संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद २.१ मधील (१) नुसार “शिखर संस्थेतील प्रतिनियुक्तीने प्रशिक्षक 
म्हणून नियुक्‍त होणाऱ्या गट - अ मधील प्रशिक्षकांना मूळ वेतनाच्या २४ टक्‍के” प्रशिक्षण भत्ता अदा करण्यास मान्यता 
देण्यात आली होती. आता त्याऐवजी “जेथे गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते अज्ञा शिखर संस्थेतील 
प्रतिनियुक्तीने प्रशिक्षक म्हणून नियुक्‍त होणाऱ्या प्रशिक्षकांना मूळ वेतनाच्या २४ टक्के” प्रशिक्षण भत्ता अदा करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे, असे वाचावे. 


३. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी प्रस्तुत शासन शुध्दीपत्रक त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख, प्रादेशिक 
विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणावा. 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०२१६०८३९७२०५ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VIVEK RAMBHAJI 
DAHIPHALE 


(वि. र. दहिफळे) 
शासनाचे सह सचिव 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
५) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७) सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मंत्रालयीन विभाग 


८) सर्व मंत्रालयीन विभाग यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालये/प्रशिक्षण संस्था यांचे निदर्शनास सदर शासन 
निर्णय आणावा. 


९) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र.०१/व्यय -७ 
१०) महासंचालक यडादा, बाणेर रोड, पुणे-४११ ००७ 
११) सर्व विभागीय आयुक्‍त 


१२) सर्व जिल्हाधिकारी 
१३) सर्व मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१४) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर 
१५) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


